उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जि.बीड येथील 
विविध कामांच्या अंदाजपत्रकास wry 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२४०/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: २९ जुले, २०२४. 


वाचा :- 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/ कक्ष- ३/टे-६/ 
उपजिरुवट्रामागेवराईविविधकाम/१७५५९-६०/२३, दिनांक ०७.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जि.बीड येथील दरवाजे, शौचालय दुरुस्ती, भमिगत नालीचे बांधकाम व 
ट्रॉमा केअर युनिट येथीळ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टीम कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जि.बीड येथील दरवाजे, शौचालय दुरुस्ती, भमिगत नालीचे बांधकाम व 


ट्रॉमा केअर युनिट येथील अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टीम कामांच्या खालील तक्त्यात नमूद विवरण कामांबाबत 
यासोबतच्या “परिशिष्ट- अ ते ब” मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे रु.९,९७,९३०/- व रु.१०,००,०००/- इतक्या 
असे एकूण रु.१९,९७,९३०/- (अक्षरी रुपये एकोणीस लक्ष सत्याण्णव हजार नऊशे तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम 
ed गेवराई येथील उपजिल्हा रुग्णालय येथे भूमिगत नालीचे बांधकाम करणे, रु.९,९७,९३०/- 
ता.गेवराई 
2 | उपजिल्हा रुग्णालय, गेवराई, जि.बीड अंतर्गत ट्रामा केअर सेटर रु.१०,००,०००/- 
अंडरग्राऊंड ड्रेनेज सिस्टीम करणे. 
एकूण रु.१९,९७,९३०/- 
२. उपरोक्त अंदाजपत्रकाची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 
अटीव शार्ती :- 


१) इमारतीचे आराखडे हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/शासकीय इमारतीच्या अनुज्ञेय मानकास 
अनुसरुन असण्याची खातरजमा करावी. अशा नकाशांना व वास्तुमांडणी आराखडयास शासनाचे 
वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-४ 


8) 


इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व स्थापत्यांच्या 
कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 

कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


१०) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. Yo 


जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


११)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AHR SUSUR आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 


१२ 


१३ 


१४ 


कंडीशनरसाठी जागा F TAA duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीता करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ तसेच याबाबतची .वे g-Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 


) केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 


समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी 


वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


१५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, दि.०७.०७.२०१७ 


१६ 


अन्वये कार्यवाही करावी. 


) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WIT करुनच सदर कामाच्या 


निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-४ 


३. सदर बांधकामांवरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, वैद्यकीय सेवा व - ४२१० - मुख्य लेखाशिर्ष“ 
-09 ,सार्वजनिक आरोग्यनागरी आरोग्य सेवा -११० ,(वैद्यकीय सहाय)रुग्णालये व दवाखाने) (09) ,अ ( 
SAR -योजना पंचवार्षिक योजनांतर्गतती -(०१) (००) ,मोठी बांधकामे “मोठी बांधकामे - ५३ ,(००१४ ४२१० या 
लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच 
मधील अनुक्रमांक १, परिच्छेद क्र.१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१११२१४५२३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KAVITA टॅ 


AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=895d4dc43ba3105440c0329431 
446ae8333ab89578925b2d77d3806165d 
७१487, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=AEEF37624AA6E5EA1AAA 


PISE 1 
(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

५. सहाय्यक संचाळक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, बीड. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, छ.संभाजीनगर. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धाराशिव. 

१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


4 


graye क्र" 


/' ta a ; pra! - 2029) I'D 270 / 2) Wr F ye/o Y/ AAT 


Name of Work 


- onstruction of Underground Drainage at Sub District Hospital @ Georai Tq. Georai (Right & Front Side) 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Item 


~___ESSENTIAL ITEMS (Component) 
2) Building Proper (Builtup Area - Sqm) 


Total B.U.A, = 
>) Fuel Gas Pipline 
: Bio Digester 
=) Rain/ Roof Water Harvesting 
=. Solar Roof Top (MOU to be executed) 
= Ramp for Handicaps 
= Furniture 80% of Area 


Water Supply & Sanita 
Electrification 


Works 


=lectrical Equipment 
Fire Fighting Arrangements etc. 


Miscellaneous Items 

-) Compound Wall & Gate 
=) Internal Roads 

ui) Development of Ground 
iv) Parking 

शो Retaining Wall 


vi) Land Scaping 
| vii) Soil Investigation & Detail Land Survey 


viii) C.-C. Drains and C.D. Works 
\ix) Plinth Protection 


x) Dismantling Old Structure 
xi) Kerbing Paving Block and Other Works 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


Cost Rs. 


Component 
Wise 


As per Attached 


3 


g 
नै 
s 


Sub Total (a) 


0.00 


0.00 


3/3 ° 


प्रकाश आकि 

कळाल 
0 Sam 
i haat Sub Total (b+c+d+e+f+g) 
[sof | 5% | SubTotal) | 
TLE eet Sars एने मकनन 
[intemal | se of) [ 3% 
a ककत 
Ce Glee es मळा. ee 

7% of a 
0.00 


Sub Total (A) 


814637.00 


र 
8 


etiieeee 
हाः |____| 
[0.00 [500 झक 
हा... en oe eee 
[_________| 

Estimate 


3000 


om 
Lee 
PRE tea) 
i ae 
en 
Sub Total (3) = (1+2+3+B) 


Fe 


Rar 


ow oo " जों i oo oan fm Nai 
१ *१॥॥(॥)॥३)॥॥ ॥४४(॥॥ ए0)1) (1) WSAOO ७४ Nv AH (151:)(11(1)लसल 


* CAN eR Lt inh 


2. copter R RRL ARTE Beastie ८ EP, ५, 


E 0. 


ee ee 
Particulars of Item 


Unit Rate Norms Rs. per 
(Sqmt./Meter/ Lump sum 
etc.) 


Cost Rs. 


Component 
Wise 


OPTIONAL ITEMS 
i) Underground Water tank for R/W 
Harvesting (Cum) 


Cum 


ii) Water Main Storage and pump house, 
bore well 


‘= 
Nn 


iii) Air Conditioning 
iv) Lifts 
v) External Toilets. 
vi) AB Room, Area lighting, pumps, 
Generator 


LS. 0.00 


४६) 


0.00 


| 


Sub Total (C) 
Cost Project (P) = A+B+C 814637.00 


PROVISIONS ___ 
i) Contingencies 
ii) Green Building 


4% 


चड 
3 
2 
3 
Oo 


32585.00 


= 
5 
ट्ट 


agony NY AS AANA ee 


| 
जी 
x 
8 
3 


4073.00 


Sub Total (D) 183293.00 
Total Cost Project (TPC) = A+B+C+D 997930.00 


Sub- hee Engineer, Executive Engineer, 


po Division, Georai P.W. Division, Beed 


“Technically Appreved" 
Fer Me, 9379 20 


५ ९५७५१००५५७०५००० ७१७०५ ०७००० ०७५००००. '€८०७५५०७०५००० 


१ sue | : Ad 
tn Werde.. Sakys | BED oD ti j Ay LO Py C PALLY t 
शि : १२९५-५५ 


i iL / 
१५००५१४५५९९५०४४१५५०७, ११७७५७४००११५०४१२», '*४९९५५०४५७८०७१७%०७७००८० ७८०४ 
क्क 


te 


+ 
= 


३ 
1 _)(01(॥(१291.॥ ॥४॥७४()॥,४००)॥(॥३ MS 


8-1 he - 
Executive Engineer 
D WD. कळ 9९. ek 
८ \ १ 
3॥४/६7/-. १ 7 MEREI=* 
१५७८७ Work Circe, Ossinatsains: 
a 4. 
‘ ( ——— - 
र { y/ Chief Engineer 
_ P.W. Region, Aurangabad 


jame of the Department : Public Works Departmen ______—___-__apsiibeed of the Department : Public Works >> काळा ययन 


“Gara: का” 


1ढ॥९० Work : Construction of underground drainage At Trauma Care centre @ Georai Dist.Beed (Left Side 
RECAPITULATION SHEET 


Sr. NO. Particulars of Items 


ESSENTIAL ITEMS (Comp onents 
1) Building proper (Bulit Up Area - S$q.m) 


Ground Floor (Including Plinth Protection) 
Ist Floor 


Renovation Of Old VIP RH 


Underground Drainage 
Total B.U.A. = 

(b) Fuel Gas Pipeline 

(c) Bio Digester 

(d) Rain / Roof ater Harvesting 

(e) Solar Roof Top (Mou to be executed) 
({} Ramp For Handicaps 

(g) Furniture As per carpet area statement 


3. | Electrification 
internal 
External 
i) Wiring & mains with modular type switches 
ii) Telephone /TV/ Computer LAN Wiring 
iii) LT Overhead Line 
iv) HT Overhead Line 
Fire Fighting Arrangements etc. 
Solar Power Pack 


RSs ETE a a 


(B) |Miscellaneous Items 


(i) Compound Wall & Gate 
॥) Internal Roads 

(ii) Development of Ground 

(iv) Parking 

(v) Retaining Wall 

{vi) Land Scoping 

(vii) Soll Investigarions & Detail Land Survey 
{vill} C.C. Drains ond C/D Works 

(IX) Plinth Protection 

(x) Watchman cabin 


ww x) Street Light with MS/ GI Pipe with H 175४/ HPMV 
{xt} CD Works 
(XIV)Rain water harvesting 
{Cc OPTIONAL ITEMS 


Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.m) 
Water Main Storage and pump house, bore well 
Air Conditioning 

Lifts 

External Toilets 

AB Room, Area lighting, Pumps. Generator 

CEIV 

ficg post 
gardening/plantation of trees 
ving Bl sib at blocks 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


22222०2 


Sub eee B 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/Lump Sum 


Compon Total 
ent Wise 


0.00 Per Sqm. 
0.00 Per Sqmt. 
35048.00 Per Sqmt. 


36800.40 Per Sqm. 
38552.80 Per Sqm. 
0.00 Per Sqmt. 
0.00 Per Sqmt. 
22000.00 Per Sqmt. 


8,35,804.00 


Sub Total (a 8,35,804.00 


i Per Sqmt. 
0.00 Per Sqm. 
0.00 Per Sqmt. 
0.00 Per Sqmt. 
Per Sqm}. 
Bub Total (2) 


Per Sqmt. 


0 994 

0 342 Per Sqmt. 
0 904037 

0 1009915 


Job 


Sub Total (A [| 835,804.00 


RS. cccceseeeeeee (OF OS PEF Detailed 
Estimate) 
detailed estimate 
detailed estimate 
LS 

LS. 

0.00 elailed Estimate 
0.00 US: 
detailed estimate 

3000.00 Per Rmt. 
1000.00 LS. 
2443.00 Rgm 


Sub Total (B 


an 
bcs! 


Deatailed Estimate 


= (1)+(2)+(3)+(8 


ZT eshe 


LONAONMA IVNOLE YONA MSAGOLNYW NW AA QADNAONaA 


pes चक लाडी का COST OF PROJECT (P) = (A) + (9) + (C — 8,35,804.00 
) a= peas 

i ies__ 4% on (a) _ 4% Ce ae 

"112% on (P)_ 12% a 
1% on (P) 1.0% wears 


7 ] क मिरे Sub Total (0) ।.62.323 
या Chee TOTAL COST OF PROJECT (IPC) (ABCD) COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D 998,127 
pe ae eee Say Rs. Lakhs ॥ 10.00 | 
PLINTH AREA RATES FOR 
॥ Bldg Proper Cost 8,35,804 = Rs ,23,000 Sqm 
(ll) Flect. Work ie =Rs 0.00 Sqm 
(iil) Water Supply “ =Rs 0.00 Sqm 
॥५) For (i) + (1) + (Hi) 8,35,804 = Rs 0.00 Sqm 
iotal Project Cost = TPC + Area [as per “a") =Rs Sqm 
Sub 2 Engineer, Executive Engineer, 
( p.W. Sub Division, Georai क्र P.W. Division, Beed 
\ oe 


mew ६ ६ \ 
कहत कळ ७ पी : i -\ 
द i 


2०2४५०५ “wen र | 


ror Rs. .” a ta vty 1,014. Ip de टन 


mnward 9 ९0-01. 2४3१ 


tad 


eae 


technically, ४010४९१ 


१ E ५.०६ कॅ अ . 
Executive Quest (1) 
fap? NN.D. Beed. 


Page 2 


ANAONd WNOHWONGA ysaqao inv NW Aa qanndaowd 


ba 


